पशुधन विकास अधिकारी (गट -अ) 
यांचे पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन Beal क्रमांक पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २००/पदुम-१ 
५ वा मजला विस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- ०७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- शासन आदेश क्रमांक पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. ०७ (आदेश क्र. १ ते ६) /पदुम-१ दि. ०४.०७.२०१९ 


शासन Sear :- 

संदर्भाधिन क्र. १ अन्वये पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील नियतकालिक बदली आदेशान्वये डॉ. सागर 
कसबे ue विकास अधिकारी, जिपवैसचि भिवंडी ता. भिवंडी जि. ठाणे यांची पदस्थापना करण्यात आलेली 
होती.सदर पद रिक्‍त नसल्याने डॉ. कसबे यांच्या पदस्थापनेमध्ये बदल करणे आवश्‍यक असून महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचा-यांच्या बदल्याचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 
२००५ मधील ४(४) (दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार डॉ. सागर कसबे यांची 
स्तंभ क्र. ३ मध्ये नमुद रिक्‍त पदावर सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिका-यांचे नाव व पदनाम सुधारित पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र 
ee Q 3 
शि डॉ.सागर सत्यवान कसबे पविअ पवैद श्रेणी १ वैजनाथ ता. कर्जत 
पविअ, जिपवैसचि भिवंडी ता. भिवंडी जि. ठाणे जि. रायगड 


२. डॉ. कसबे यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
त्यांचा रुजू अहवाल शासनास d.shedmekhe@nic.in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०७१७११२८७८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2019.09.07 17:16:49 +05'30' 
(दि.ज. शोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


प्रत :- 
१) आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) प्रादेशिक wae सहआयुक्त मुंबई 
3) जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त ठाणे व रायगड 
४) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकरी, जि.प ठाणे व रायगड 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे व रायगड 
६) संबधित अधिकारी (आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत अग्रेषित) 
७) निवड नस्ती. 


